सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात 
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, 
परभणी या विद्यापीठास ३५,भांडवली 
मत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान या 
बाबीकरीता निधी वितरीत करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: मकृवि-१२२४/प्र.क्र.१८/७-अ, 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २२/०२/२०२४. 


वाचा:-१)वित्त विभाग, झछासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दि.१२.०४.२०२३ व दि.०५.०२.२०२४. 
२)कृषि व पदुम विभाग,शासन निर्णय क्र.मकृवि-१२२३/प्र.क्र.११४/७अे, 
दि.०४.१२.२०२३. 
३)नियंत्रक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी यांचे पत्र जा.क्र. 
सीएफबी/४३,४२,४४/२०२४, दि.०३.०१.२०२४. 


प्रस्तावना:- 

वित्त विभाग,शासन परिपत्रक दि.१२.०४.२०२३ अन्वये सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या 
प्रथम नऊमाहीकरीता (डिसेंबर, २०२३ अखेर) आवश्यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत 
खर्चाचा अर्थसंकल्पीय निधी एकूण वार्षिक तरतूदीच्या wo टक्के मर्यादेत दर तिमाही करीता 
२०:२०:३० याप्रमाणे वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी या 
विद्यापीठास २४१५ ०१०५ या लेखाशिर्षातंर्गत ३५,भांडवली मत्ता निर्मिती या उद्दिष्टाकरीता सन 
एकूण रु.४०००.०० लाख इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर करण्यात आहे. वित्त विभागाने संदर्भ 
क्र.१ येथील दि.१२.०४.२०२३ च्या परिपत्रकानुसार चाळू आर्थिक वर्षात वसंतराव नाईक 
मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी या विद्यापीठास २४१५ 0904 या लेखाशिर्षातंर्गत ३५,भांडवली 
मत्ता निर्मिती या उद्दिष्टाकरीता मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या २० टक्के निधी बिम्स प्रणालीवर 
उपलब्ध करुन दिला होता. त्यानुसार संदर्भ H.2 येथील शासन निर्णयान्वये वसंतराव नाईक 
मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी या विद्यापीठास २४१५ ०१०५ या लेखाशिर्षातंर्गत ३५,भांडवली 
मत्ता निर्मिती या उद्दिष्टाकरीता एकूण रु.८००.०० लाख इतका निधी वितरीत केला आहे. 

संदर्भ क्र.३ येथील पत्रान्वये नियंत्रक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी 
यांनी वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत सन २०२३-२४ या वर्षात नव्याने 
मान्यता देण्यात आलेल्या शासकीय कृषि महाविद्यालय, जिरेवाडी,ता.परळी वैजनाथ,जि.बीड, 
शासकीय कृषि व्यवसाय व्यवस्थापन महाविद्यालय,जिरेवाडी,ता.परळी वैजनाथ,जि.बीड व 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१२२४/प्र.क्र.१८/७-अे, 


शासकीय कृषि महाविद्यालय, नांदेड या महाविद्यालयांच्या बांधकामाकरीता (२४१५ ०१०५) या 
लेखाशीर्षातर्गत ३५,भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान या उद्दिष्टाकरीता निधी उपलब्ध 
करुन देण्याची विनंती केली होती. त्यासअनुसरुन वित्त विभागाने (२४१५ ०१०५) या 
लेखाशीर्षातर्गत ३५,भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरीता मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या एकूण ७० 
टक्के निधी बिम्स प्रणालीवर वितरीत करण्यास मान्यता प्रदान करुन एकूण रु.२०००.०० लाख 
इतका निधी बिम्स प्रणाळीवर वितरीत केला आहे. त्यानुषंगाने वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि 
विद्यापीठ, परभणी या विद्यापीठास २४१५ ०१०५ या लेखाशिर्षातंर्गत ३५,भांडवली मत्ता निर्मिती या 
उद्दिष्टाकरीता निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठाला 
सहायक अनुदान (कार्यक्रम) २४१५ ०१०५, या लेखाशीर्षांतर्गग ३५,भांडवली मत्तेच्या 
निर्मितीकरीता अनुदान या बाबीकरीता मंजूर एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून खालीलप्रमाणे 
रु.२०,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये वीस कोटी फक्त) एवढे अनुदान वितरीत करण्यास शासन 
मंजूरी देत आहे. याबाबतचा सविस्तर तपशील पुढीलप्रमाणे दर्शविण्यात आला आहे. 


(रु.लाखात) 
अ. | लेखाशिर्ष/ अर्थसंकल्पीत | योजना/योजनेंतंर्गत | प्रशासकीय प्रशासकीय | या झासन 
क्र. | उद्दीष्ट तरतूद येणारे महाविद्यालय | मान्यता आदेश | मान्यता  । निर्णयान्वये 
(सन २०२३-२४) किंमत वितरीत 
(अनावर्ती) । करावयाचे 
अनुदान 
| | २ ३ 1 oe ae] षु ६ | 8 | 
q मागणी क्र. डी-३, ४०००.०० । शासकीय कृषि | शा.नि.क्र.मकृवि- | ७८६५.२६ | ८००.०० 
०१ पिकसंवर्धन, महाविद्यालय, मौजे | १३२३/ प्र.क्र.२५३ 
१२० इतर संस्थांना जिरेवाडी, परळी | WH, 
सहाय्य, वैजनाथ, जि.बीड दि.२८.१२.२०२३ 
२ (००)(०९) वसंतराव शासकीय कृषि ५४४१.४३ | ८००.०० 
नाईक मराठवाडा कृषि व्यवसाय व्यवस्थापन 
विद्यापीठाला सहायक महाविद्यालय, मौजे 
अनुदान (कार्यक्रम), जिरेवाडी, परळी 
२४१५ ०१०५, वैजनाथ, जि.बीड 
३ | ३५-भांडवली मत्तेच्या शासकीय कृषि | शा.नि.क्र.मकृवि- | ७८६५.२६ | ४००.०० 
निर्मितीकरीता अनुदान महाविद्यालय, नांदेड | १३२३/ प्र.क्र.२५४ 
दि.२०.१२.२०२३ 
एकूण- ४०००.०० २२६४७.२१ | २०००.०० 
२. सदर शासन निर्णयातील अनुदान हे खालील नमूद अटी व शर्तीच्या अधीन राहून वितरीत 
करण्यात येत आहे. 


अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


१) वित्त विभागाच्या दि.१२.०४.२०२३ च्या परिपत्रकामध्ये देण्यात आलेल्या सूचनांची काटेकोर 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१२२४/प्र.क्र.१८/७-अ, 


२) कृषि विद्यापीठांनी योजना आणि बाबनिहाय वितरीत केलेला निधी संबंधीत योजनेतील 
अनुज्ञेय बाबींसाठीच फक्त खर्च करावा. 

३) वितरीत केलेला निधी कोणत्याही कारणास्तव अखर्चित/शिल्लक राहीला/राहणार असेल 
तर सदर अखर्चित/शिललक निधी शासनाचे मान्यतेशिवाय इतर गटांसाठी/ योजनांसाठी/ 
बाबींसाठी परस्पर वर्ग करु नये किंवा खर्च करु नये. 

४ ज्या योजनांतर्गत योजनांचा कालावधी संपलेला आहे, अदा योजना संबंधीत 
कालावधीनंतर शासनाची मान्यता मिळाल्याशिवाय योजनांतर्गत खर्चाने पुढे चाळू ठेऊ 
नयेत. 

५) महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेने, कृषि विद्यापीठांना मंजूर केलेले सहाय्यक 
अनुदान, अनुदान सुत्राप्रमाणे बरोबर आहे किंवा कसे, तसेच विहीत sear / 
कार्यपध्दतीनुसार खर्च करण्यात येत आहे किंवा कसे, याबाबत प्रत्येक आर्थिक वर्षाचा 
मुल्यमापन अहवाल शासनास संबंधित आर्थिक वर्ष समाप्त झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या 
कालावधीत सादर करावा. तसेच, मागील आर्थिक वर्षाचा अखर्चित निधी किती आहे हे 
तात्काळ झासनास कळवावे. 


६) कृषि विद्यापीठांना त्यांचे महसूली उत्पन्न वापरण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. 
याबाबत विद्यापीठाने विहीत आदेश आणि कार्यपध्दतीनुसार उचित कार्यवाही करावी. 
तसेच महसूली उत्पन्न वाढविण्याच्या योजना राबविण्याबाबत कार्यवाही करावी. 

७) विद्यापीठांना मंजूर करण्यात आलेले अनुदान महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम १९८३, 
महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ परिनियम १९९०, आणि महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ लेखा संहिता 
१९९१ मधील तरतूदीप्रमाणे आणि प्रचलित शासन आदेशा व विहित कार्यपध्दतीनुसार सक्षम 
अधिका-यांची प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेतल्यानंतर विहीत मर्यादेत खर्च करण्यात 
यावे. केवळ अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे किंवा अनुदान वितरीत केले आहे म्हणून खर्च करु 
नये. 
विद्यापीठाच्या नियंत्रक आणि इतर संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी उपरोक्‍त अटी व arta 

काटेकोरपणे अनुपालन करावे. 


३. या प्रित्यर्थचा खर्च सन २०२३-२४ च्या अंदाजपत्रकात नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली 
मंजूर केलेल्या तरतूदीतून मासिक निधी विवरणपत्राच्या मर्यादेत भागवावा व त्याच 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


४. सहायक लेखाधिकारी, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी या आहरण व 
संवितरण अधिकारी यांनी संबंधित उपशीर्षांतर्गत मंजूर केलेले अनुदान कृषि विद्यापीठांचे संबंधित 
नियंत्रक यांना अदा करण्याबाबत आवश्‍यक कार्यवाही करावी. 


५. सदर आदेश महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१),१९७७ अन्वये प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, तसेच, नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१२२४/प्र.क्र.१८/७-अे, 


९१/का.१४३१, दि.०५.०२.२०२३ व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.४४/२०२४/व्यय-१/ 
दि.०८.०२.२०२४ नुसार देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


६. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०२२३११५२१६०८०१ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRATIBHA MADHAV PATIL 
> RATI B H A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b693d975fffc642fe6b87c2ce9e1297fd1 e8bda9b459f85f75 
£159984ba680fd, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=DA026E85AE8CBB4E3C2ACDBECBBF2F6D6CBOAE6E 
D5C1E544834901 19EE0456AD, cn=PRATIBHA MADHAV PATIL 
Di 


ate: 2024.02.23 12:02:12 +05'30' 


(प्रतिभा पाटील) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 
२. अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


. महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 

. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 
. वित्तीय सल्लागार, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 

. सहायक लेखाधिकारी, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी,परभणी/ उपकोषागार अधिकारी,परभणी. 

९. 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


१०.मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

११.उप मुख्य लेखा परीक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१२.उप सचिव, वित्त विभाग (व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
१३.उप सचिव, नियोजन विभाग (१४३१), मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 

१४.उप सचिव, कार्यासन 2-31, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
१५.कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्राळय, मुंबई - Yoo ०३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


